सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १४ ] 


बुधवार , दिनांक १ एप्रिल २०१५ : चैत्र ११ , शके १९३७ 


[किंमत ५ . ०० रु .] 


ति 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी कार्यालय , यांचकडून 


वाचा : १ ) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती अधिनियम १९६५ चे कलम ५४ 

(१ ) ५४ ( २) . 
२ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगनपंचायती अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ 

( क ) ( ७ ) 
३ ) महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगनपंचायती अधिनियम १९६५ ( सुधारणा ) 

२००६ ५१ ( ब ) ( ३) 
४ ) मुख्यधिकारी , नगर परिषद मुखेड यांचाअहवाल जा . क्र . १७० / २०१५/ 

नपमु कार्यालय मुखेड दिनांक ०५/ ०३/ २०१५. 
५) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपुचायती अधिनियम १९६५ चे कलम ५१ 

( क ) ( ४ ) 


दिलेल्या कार्यपध्दती अनुसरून ते रिकामे पद भरण्यात येईल अशी 
तरतूद आहे. 

संदर्भ क्र . ३ अन्वये पिठासीन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
बिलोली यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले व 
संदर्भ क्र . ४ नूसार मुख्याधिकारी नगर परिषद मुखेड यांनी दिनांक ०५ / 
०३ / २०१५ रोजी आयोजित विशेष सभेमध्ये उपाध्यक्ष पदाची निवड झाल्या 
बाबतचा अहवाल सादर केला आहे . 


त्याअर्थी मी धीरजकुमार , जिल्हाधिकारी नांदेड संदर्भ क्र . ५ अन्वये 
खालील दर्शविल्याप्रमाणे सदस्याची उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत . 


आदेश 


अ .क्र . नगरपरिषदेचे नांव निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 


१. 


नगरपरिषद मुखेड 


श्री . दुय्येवाड संजय कोंडीबाराव 


क्र ./निवडणूक / का -१/ टे- ७/ नपनि /प्र .क्र .७.- ज्या अर्थी, नगर परिषद 
मुखेड उपाध्यक्ष श्रीमती शहाजहॉन बेगम महेबुबखाँ पठाण यांनी संदर्भ 
क्र . १ अन्वये सादर केलेला राजीनाम नगर परिषद अध्यक्षानी मंजूर 
केला आहे . 

ज्याअर्थी संदर्भ क्र . २ अन्वये कोणत्याही कारणामुळे उपाध्यक्षाचे पद 
रिकामे झाले असेल तर उक्त कलमातील ( १) ते ( ३ ) मध्ये ठरवून 


नांदेड , २२ मार्च २०१५ . 


दुर्वाचनिय , 
जिल्हाधिकारी, नांदेड . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


